भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) 
नामनिर्देशानाच्या कोट्यातील गट-ब (अराजपत्रित), 
गट-क व गट-ड संवर्गातील पदांच्या भरतीसाठी 
प्रादेशिक निवड समिती स्थापन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- पदभ-२०२२/प्र.क्र.१९२/उद्योग-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २६ जून, २०२३ 


वाचा :- १) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र.समिती २०११/ प्र.क्र.१४३ 
/११/उ-४, दिनांक ३१ मार्च, २०१२. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.प्रानिमं-१२२२/प्र.क्र.५४/का.१३-अ, 
दिनांक ०४ मे, २०२२. 
३)सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. प्रानिमं-१२२२/प्र.क्र.१३६/ 
का.१३- अ, दिनांक २१ नोव्हेंबर, २०२२. 
४ उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र.पदभ २०२२/ प्र.क्र.१९२/ 
उद्योग-४, दिनांक २४ मार्च, २०२३. 
प्रस्तावना:- 
उपरोक्त संदर्भ क्र.०१ येथील शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने, संचालक, शासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री 
व प्रकाशन संचालनालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील गट-क संवर्गातील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 
कक्षेतील पदे वगळून) प्रादेशिक व राज्यस्तरीय पदे सरळसेवा प्रवेशाने भरण्यासाठी निवड समित्यांची स्थापना 
करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात आलेली आहे. 
२. संदर्भ क्र.०२ येथील शासन निर्णयान्वये भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) नामनिर्देशानाच्या कोट्यातील गट-ब (अराजपत्रित, गट-क व गट-ड 
संवर्गातील पदे सरळसेवेने भरण्याबाबत एकत्रित मार्गदर्शक सूचना विहित करण्यात आलेल्या असून तसेच 
संदर्भ क्र.०३ येथील झासन निर्णयान्वये नामनिर्देशानाच्या कोट्यातील गट-ब (अराजपत्रित), गट-क आणि 
गट-ड संवर्गातील पदे सरळसेवेने, स्पर्धा परिक्षा प्रक्रियेद्वारे भरण्यासाठी TCS (Tata Consultancy Pvt Ltd) व 
1825 (Institute of Banking Personnel Selection) या कंपनीमार्फत भरती प्रक्रिया राबविण्यास शासन 
मान्यता प्राप्त झाली आहे. 
३. संदर्भ क्र.०२ येथील शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनान्वये 
राज्यस्तरीय पदे भरण्याकरिता राज्यस्तरीय निवड समित्यांची रचना संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये 
निर्गमित करण्यात आलेले आहे. 
४. आता संदर्भ क्र.०२ येथील शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनान्वये 
रिक्‍त पदे भरण्याकरिता प्रादेशिक निवड समित्यांची रचना करण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

शासन मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय मुद्रणालये, 
शासकीय ग्रंथागारे आणि शासकीय लेखनसामग्री भांडारे यांच्या आस्थापनेवरील भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड 
मंडळाच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) गट-ब (अराजपत्रित, गट-क व गट-ड 
(राज्यस्तरीय पदे वगळून) संवर्गातील नामनिर्देशन कोट्यातील सरळसेवेच्या पदांची भरती प्रक्रिया 


शासन निर्णय क्रमांकः पदभ-२०२२/प्र.क्र.१९२/उद्योग-४ 


करण्यासाठी प्रादेशिक निवड समितीची स्थापना करण्यात येत असून, सदर समितीची रचना पुढीलप्रमाणे 
राहील. 
प्रादेशिक निवड समितीची रचना:- 
&) विभाग :- मुंबई 


कार्यालये:- 
१) व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई 


अ.क्र पदनाम समितीतील पद 
१ | व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई अध्यक्ष 
२ | उप व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई (ज्येष्ठतम) सदस्य 
३ | कामगार कल्याण अधिकारी, गट-ब राजपत्रित सदस्य 
४ | आस्थापना अधिकारी, गट-ब राजपत्रित सदस्य सचिव 
टिप :- 


१ सर्वसाधारण किंवा उपरोक्त प्रवर्गापैकी कोणत्याही प्रवर्गामधीळ एक प्रतिनिधी महिळा असणे आवश्‍यक 
आहे. 

२) वरील निवड समितीमध्ये अ.ज./अ.जा./इमाव या प्रवर्गातील आणि अल्पसंख्यांकाचे प्रतिनिधीत्व 
करणारा एक गट-अ/गट-ब (राजपत्रित) मधील सदस्य असावा. 

३) निवड समितीमध्ये वरील अटींची पुर्तता होत नसल्यास अतिरिक्‍त सदस्याची नियुक्‍ती करून सदर 
अटींची पुर्तता करण्यात यावी. 


ब) विभाग - पुणे 
कार्यालये:- 
१) व्यवस्थापक, शासकीय फोटोझिंको मुद्रणालय, पुणे 
२) व्यवस्थापक, येरवडा कारागृह मुद्रणालय, पुणे 
३) सहायक संचालक, शासकीय लेखनसामग्री भांडार, पुणे 


अ.क्र पदनाम समितीतील पद 
१ | व्यवस्थापक, शासकौय फोटोझिंको मुद्रणालय, पुणे अध्यक्ष 
2. | कामगार कल्याण अधिकारी, गट-ब राजपत्रित सदस्य 
३ । सहायक संचालक, शासकीय लेखनसामग्री भांडार, पुणे सदस्य 
8 | व्यवस्थापक, येरवडा कारागृह मुद्रणालय, पुणे सदस्य सचिव 
टिप :- 


१ सर्वसाधारण किंवा उपरोक्त प्रवर्गापैकी कोणत्याही प्रवर्गामधील एक प्रतिनिधी महिला असणे आवश्‍यक 
आहे. 

२ वरील निवड समितीमध्ये अ.ज./अ.जा./इमाव या प्रवर्गातील आणि अल्पसंख्यांकाचे प्रतिनिधीत्व 
करणारा एक गट-अ/गट-ब (राजपत्रित) मधील सदस्य असावा. 

३) निवड समितीमध्ये वरील अटींची पुर्तता होत नसल्यास अतिरिक्‍त सदस्याची नियुक्‍ती करून सदर 
अटींची पुर्तता करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदभ-२०२२/प्र.क्र.१९२/उद्योग-४ 


क) विभाग :- नागपूर 
कार्यालये:- 
१ व्यवस्थापक, शासकीय मुद्रणालय व ग्रंथागार, नागपूर 
२) व्यवस्थापक, मध्यवर्ती कारागृह मुद्रणालय, नागपूर 
३) सहायक संचालक, शासकीय लेखनसामग्री भांडार, नागपूर 


अ.क्र पदनाम समितीतील पद 
१  । व्यवस्थापक, शासकीय मुद्रणालय व ग्रंथागार, नागपूर अध्यक्ष 
२ | कामगार कल्याण अधिकारी, गट-ब राजपत्रित सदस्य 
३3 | सहायक संचालक, शासकीय लेखनसामग्री भांडार, नागपूर सदस्य 
४ | व्यवस्थापक, मध्यवर्ती कारागृह मुद्रणालय, नागपूर सदस्य सचिव 
टिप :- 


१ सर्वसाधारण किंवा उपरोक्त प्रवर्गपैकी कोणत्याही प्रवर्गामधीळ एक प्रतिनिधी महिळा असणे आवश्‍यक 
आहे. 

२) वरील निवड समितीमध्ये अ.ज./अ.जा./इमाव या प्रवर्गातील आणि अल्पसंख्यांकाचे प्रतिनिधीत्व 
करणारा एक गट-अ/गट-ब (राजपत्रित) मधील सदस्य असावा. 

३) निवड समितीमध्ये वरील अटींची पुर्तता होत नसल्यास अतिरिक्‍त सदस्याची नियुक्‍ती करून सदर 
अटींची पुर्तता करण्यात यावी. 


ड) विभाग :- औरंगाबाद 
कार्यालये:- 
9) व्यवस्थापक, शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद 
2) सहायक संचालक, शासकीय लेखनसामग्री भांडार, औरंगाबाद 


अ.क्र पदनाम समितीतील पद 
१ | व्यवस्थापक, शासकोय मुद्रणालय, औरंगाबाद अध्यक्ष 
२ | कनिष्ठ सहायक व्यवस्थापक, शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद सदस्य 
३ | सहायक संचालक, शासकीय लेखनसामग्री भांडार, औरंगाबाद सदस्य सचिव 
टिप :- 


१ सर्वसाधारण किंवा उपरोक्त प्रवर्गपैकी कोणत्याही प्रवर्गामधीळ एक प्रतिनिधी महिळा असणे आवश्‍यक 
आहे. 

२ वरील निवड समितीमध्ये अ.ज./अ.जा./इमाव या प्रवर्गातील आणि अल्पसंख्यांकाचे प्रतिनिधीत्व 
करणारा एक गट-अ/गट-ब (राजपत्रित) मधील सदस्य असावा. 

३) निवड समितीमध्ये वरील अटींची पुर्तता होत नसल्यास अतिरिक्‍त सदस्याची नियुक्‍ती करून सदर 
अटींची पुर्तता करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदभ-२०२२/प्र.क्र.१९२/उद्योग-४ 


इ) विभाग :- कोल्हापूर 
कार्यालये:- 
१) व्यवस्थापक, शासकीय मुद्रणालय व लेखनसामग्री भांडार, कोल्हापूर 
२) व्यवस्थापक (लहान मुद्रणालये), शासकीय मुद्रणालय, वाई 


अ.क्र पदनाम समितीतील पद 
१ | व्यवस्थापक, शासकीय मुद्रणालय व लेखनसामग्री भांडार, कोल्हापूर अध्यक्ष 
2. | मागासवर्गीय प्रतिनिधी, गट-अ/गट-ब राजपत्रित सदस्य 
३ | अल्पसंख्यांक प्रतिनिधी, गट-अ/गट-ब राजपत्रित सदस्य 
४ | व्यवस्थापक (लहान मुद्रणालये), शासकीय मुद्रणालय, वाई सदस्य सचिव 
टिप:- सर्वसाधारण किंवा उपरोक्त प्रवर्गापैकी कोणत्याही प्रवर्गामधीलळ एक प्रतिनिधी महिला असणे 
MASA आहे. 


समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील :- 
अ) शासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय मुद्रणालये, 
शासकीय ग्रंथागारे आणि शासकीय लेखनसामग्री भांडारे यांच्या आस्थापनेवरील भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड 
मंडळाच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) गट-ब (अराजपत्रित, गट-क व गट-ड 
(राज्यस्तरीय पदे वगळून) संवर्गातील पदे भरण्यासाठी उमेदवारांची निवड करण्याची कार्यपध्दती सामान्य 
प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्रमांक २ व ३ येथे नमुद शासन निर्णयातील तरतूदी तसेच या संदर्भात शासनाने 
वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांशी सुसंगत ठेवणे अनिवार्य राहील. 


बो सदर समितीने विचाराधिन सरळसेवा कोट्यातील पदे भरण्याची कार्यवाही सदर शासन निर्णय 
निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यात पुर्ण करावी. 


2: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०६२६१८३२०१५८१० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
SHASHANK = ; 
TUKARAM CHAVAN यय हक 
( 31h चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


8 


प्रति, 

१. संचालक, शासकीय मुद्रण व लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय, मुंबई. 

२. सर्व व्यवस्थापक, शासकीय मुद्रणालये (संचालनालयामार्फत) 

३. सर्व सहायक संचालक, शासकीय लेखनसामग्री भांडारे व ग्रंथागारे (संचालनालयामार्फत) 
४. निवड नस्ती (उद्योग-४) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


